राज्य माहिती आयुक्‍त पदावरील वेतन निश्चिती- श्री. शेखर मनोहर 
चन्ने, राज्य माहिती आयुक्‍त, कोकण खंडपीठ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.साप्रवि-१२०२२/४()/२०२४/साप्रवि(कक्ष-६) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १८ एप्रिळ, २०२४. 


वाचा:- १. महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.:साप्रवि-१२०२२/५/२०२३- 
जीएडी(डेस्क-६), दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४. 
२. महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र.: वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दिनांक 
३० जानेवारी, २०१९. 
३. भारत सरकार अधिसूचना, सा.का.नि. ८१०(अ), दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९. 


प्रस्तावना:- 

वाचा येथील क्र. १ वरील महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये श्री. शेखर मनोहर 
चन्ने यांची राज्य माहिती आयुक्‍त पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, 
मुख्यालय, मुंबई यांच्या दिनांक ०७ मार्च, २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशान्वये श्री. चन्ने यांची राज्य माहिती 
आयुक्त, बृहन्मुंबई खंडपीठ येथील रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात आलेली असून श्री. चन्ने सदर पदावर दिनांक ११ 
मार्च, २०२४ (म.पू) पासून रुजू झाले आहेत. त्यांची सदर पदावरील वेतन निश्चिती करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार आता शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय: 

श्री. शेखर मनोहर चन्ने, राज्य माहिती आयुक्‍त, कोकण खंडपीठ यांची वेतन निश्चिती वाचा येथील क्रमांक २ 
वरील महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, तसेच, क्रमांक ३ वरील भारत सरकारच्या दिनांक २४ 
ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


i. वेतन निश्चितीचा दिनांक ११ मार्च, २०२४ (म.पू), 
ii. दरमहावेतनरु. २,२५,०००/- (निश्चित) इतके निश्चित करण्यात यावे. 

॥. श्री. चन्ने यांना राज्य माहिती आयुक्‍त या पदाकरिता मिळणाऱ्या एकूण वेतनातून त्यांना दरमहा अनुज्ञेय असेलेले 
निवृत्तीवेतन अंशराज्ीकृत निवृत्तीवेतनासह वजा करण्यात येऊन शिल्लक राहणारी रक्‍कम त्यांना अदा करण्यात 
यावी. 

iV. केंद्र शासनाच्या दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये राज्य माहिती आयुक्‍त पदासाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आलेले नियम व वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे महागाई भत्ता, रजा, राजा रोखीकरण, 
वैद्यकीय सुविधा, निवासस्थान, रजा प्रवास सवलत, प्रवास भत्ता आणि दैनंदिन भत्ता या सोयी सुविधा अनुज्ञेय 
असतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियम ८ व भारत सरकारचे 
राज्य माहितीचा अधिकार (केंद्रीय माहिती आयोगात मुख्य माहिती आयुक्‍त, माहिती आयुक्‍त तथा राज्य माहिती 
आयोगात राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त व राज्य माहिती आयुक्‍त यांचा पदावधी, वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या अन्य अटी व 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रवि-१२०२२/४(॥)/२०२४/साप्रवि(कक्ष-६) 


शर्ती) नियम, २०१९ मधील नियम १४, १५, १६, १७, १८, १९ व २० मधील तरतुदींच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०४१८१५४२२४०९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SAMBHAJI 
BABAN JADHAV 


Digitally signed by SAMBHAJI BABAN JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=95cd0868d6dea1422 1 4bfc28ac5c5da68a80195 1 ff8c17ead1 
58d68b25d4aeb3, postalCode=400032, st=Mah 

I Number=F1 AC7B66EC5C25BD07A0D74A29038563F6CA39AD6 
F7BDFE7B0D1B526B6F1442C, cn=SAMBHAJ! BABAN JADHAV 
Date: 2024.04.18 15:54:15 +05'30' 


(संभाजी ब. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज्यपालांचे सचिवालय, राज भवन, मुंबई-३५. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
६. श्री. शहोखर मनोहर चन्ने, राज्य माहिती आयुक्‍त, कोकण खंडपीठ, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 
| उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, मुंबई 
१०. निवडनस्ती, सा.प्र.वि., कार्या.-माहिती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


